आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम 

सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी लेखाशीर्ष 
४५१५ ००१२ अंतर्गत मंजूर अर्थसंकल्पीय 
तरतुदीचे विधानमंडळ सदस्यनिहाय निधी 
वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक-स्थाविका-०४२०/प्र.क्र. ४८ /का-१४८२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक - १६ फेब्रुवारी, २०२१ 
वाचा:- नियोजन विभाग, शासन निर्णय , क्र. स्थाविका-०४२०/प्र.क्र.४८/क.१४८२, 
दिनांक १८.९.२०२० व २२ डिसेंबर, २०२० 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

संदर्भाधीन येथील दिनांक १८.९.२०२० व २२.१२.२०२० च्या शासन निर्णयामध्ये पूढीलप्रमाणे 
सुधारणा करण्यात येत आहे. 

दिनांक १४.९.२०२० व दिनांक २२.१२.२०२० च्या शासन निर्णयातील अनुक्रमांक २१४ समोरील 
वि.स.स. यांचे नाव श्रीमती “अमिता अशोक चव्हाण” ऐवजी “श्री. अशोक चव्हाण” असे वाचावे. 


२. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हे शासन शुध्दीपत्रक 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०२१६१५२२१६४२१६ असा आहे. हे शासन 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


कडे ळर Digitally signed by Vijesing Fattesing Vasave 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Planning 
1] € S I Nn g Department, postalCode=400032, st=Maharashtra 


2.5.4.20=5494d2ad3a3bcSddd66daf9a8f1 7ceecSe: 2 d7d4b6a8bba9 
9c51d275801bcdf1b, 


Fattesing Vasave Sisicrrsssmmnac 
(वि. फ. वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

मा. उपमुख्यमंत्री नियाेजन) यांचे खाजगी सचिव, 

मा.राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 
३ महालेखापाल (लेखापरीक्षा)/ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर, 

जिल्हाधिकारी, नांदेड 
५ उपायुक्त (नियोजन), औरंगाबाद विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, 
६ जिल्हा नियोजन अधिकारी, नांदेड 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः स्थाविका-०४२०/प्र.क्र. ४८ /का-१४८२, 


११ 
१२ 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड 

वित्त विभाग (कार्यासन अर्थ-१६/व्यय-८), 
नियोजन विभाग, अर्थसंकल्प कक्ष (का.१४२४), 
ग्रंथपाल व संदर्भ अधिकारी, नियोजन विभाग, 
निवड नस्ती-का/१४८२, नियोजन विभाग, 


पृष्ठ २ पैकी २ 


